MANOR 


RNINo . MAHBIL /13/ 2/ 2011 - TC 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


A 


6 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग 


वर्ष - ९ , अंक - ३ ] 


जानेवारी ९, २०२० / पौष १९, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ०३ 


असाधारण क्रमांक ३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


वाचले.- ( १) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ चे कलम ५१ - अ (१- अ) सुधारणा नियम महाराष्ट्र 

नगरपरिषदा ( अध्यक्ष पदासाठी थेट निवडणूक ) , नियम २०१६. 


. 


( २) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १९ (१) अन्वये. 


. 


( ३ ) 


मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक रानिआ/ नप/ २०१८/प्र . क्र . ६ / का -०६, दिनांक २९ नोव्हेंबर 


२०१ ९ . 


क्रमांक पालिका -३/ कावि -१/ २२५/ २०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम 
५१ - अ (१- अ) व सुधारणा नियम महाराष्ट्र नगरपरिषदा ( अध्यक्ष पदासाठी थेट निवडणूक ) नियम, २०१६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारान्वये मी, डॉ . अविनाश ढाकणे, जिल्हाधिकारी, जळगाव या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , धरणगाव नगरपरिषदेच्या 
अध्यक्ष पदासाठी दिनांक २ ९ डिसेंबर २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार नगराध्यक्ष पदासाठी थेट 
निवडून आलेले आहेत. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नगरपालिकेचे नाव 


पद 


निवडून आलेल्या लोकनियुक्त 

नगराध्यक्षांचे नाव 


लोकनियुक्त नगराध्यक्ष 
यांच्यासाठी राखीव प्रवर्ग 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


धरणगाव 


चौधरी निलेश सुरेश 


अध्यक्ष 


सर्वसाधारण 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 


जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


जळगाव , २ जानेवारी २०२० . 


, 


वि (एच) ६२७ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ- नाशिक विभाग, जानेवारी ९, २०२० / पौष १९ , शके १९ ४१ 


आदेश 


चे नियम ६ 


वाचले.- ( १) महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) नियम, २०१० 

अन्वये. 


क्रमांक पालिका-३/ कावि -१८/ २०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची 
पद्धत ) नियम , २०१० चे नियम ६ अन्वये नामनिर्देशित सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत सादर 
करण्याबाबतच्या सूचना नगरविकास विभाग यांचेकडील शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र . ४६६ / नवि -२० , दिनांक २१ डिसेंबर 
२०१६ अन्वये सूचित केलेले असल्याने सदर नामनिर्देशित सदस्य यांचे नाव महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


यास्तव मी , डॉ . अविनाश ढाकणे, जिल्हाधिकारी , जळगाव मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये या प्रगटनाद्वारे नगरपरिषद अमळनेरचे 
खाली उल्लेखिलेले सदस्य नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवड करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे. 


अनुसूची 


निवडून आलेल्या नामनिर्देशित 


पद 


नगरपरिषदेचे नाव 


सदस्यांचे नाव 


१ 


२ 


३ 


फिरोजखाँ उस्मानखाँ पठाण 


नामनिर्देशित (स्वीकृत ) सदस्य 


अमळनेर 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 


जिल्हाधिकारी , 


जळगाव . 


जळगाव , ४ जानेवारी २०२० . 


आदेश 


, 


. 


, 


क्रमांक क / कक्ष-५/ नपाप्र/ कावि-८/ २०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ च्या कलम 
५१ - अ ( ४) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , गंगाथरन डी ., जिल्हाधिकारी, धुळे या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , साक्री 
नगरपंचायतीच्या दिनांक १२ डिसेंबर २०१९ रोजी झालेल्या विशेष सभेमध्ये खालील सदस्य उपनगराध्यक्ष म्हणून रीतसर निवडून आलेले 
आहेत . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या उपनगराध्यक्ष यांचे नाव 


१ 


२ 


१ 


स्वाती नितीन बेडसे 


गंगाथरन डी ., 


जिल्हाधिकारी , धुळे. 


धुळे , २ जानेवारी २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ- नाशिक विभाग , जानेवारी ९ , २०२० / पौष १ ९, शके १ ९ ४१ 


3 


ORDER 


chhich 5 / 1981-4 / 919 /caifa -C /2020.- In exercise of the powers vested in me, under sub -section (4 ) of 
Section 51- A of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act, 
1965. I, Gangatharan D., Collector, Dhule hereby publish the name of person who has been declared 
Elected as Vice -President, Sakri Nagarpanchayat in the Special Meeting held on 12th December 2019 . 


Scheule 


Sr. No. 


Name of Vice -President 

2 


Swati Nitin Bedse 


GANGATHARAN D., 


Collector, Dhule . 


Dhule , 2nd January 2020 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 004. 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE. 


